होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयातील गट ड 
संवर्गातील पदे निरसित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एचजीएस २०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकिर्ण २०१५/प्रक्र५७/२०१५/विसु-१ दिनांक १४.०१.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. पदनि ०६१७/प्रक्र २०/ आपुक दिनांक २९.६.२०१७ 


प्रस्तावना:- 


होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय व त्याअंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांच्या 
आकृतिबंधांच्या दि. १८.११.२००३ च्या शासन निर्णयानुसार गट - ड संवर्गात एकूण १५७ पदे मंजूर 
आहेत. त्यात शिपाई नाईक, शिपाई, सफाईगार, स्वच्छक, चौकीदार, हमाल,क्वार्टरगार्ड नाईक, 
क्वार्टरगार्ड हवालदार, क्वार्टरगार्ड सैनिक, ब्युग्लर,माळी, आचारी, धोबी इ. विविध पदांचा समावेठा 
आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार गट ड संवर्गातील २५% पदे 
निरसित करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयांतर्गत गट - 
ड संवर्गातील पदे निरसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयास अनुसरुन या विभागाच्या अधिपत्त्याखालील 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दर्शविलेळली गट - ड संवर्गातील रिक्‍त असलेली एकण ५७ 
पदे या शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८०५१३२४०५७६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 
D k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

e e p a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b 1b970520962ebf72d86546b9215 
1214820b2bb31f3ccac8, 
serialNumber=66ea8e25496abe127ddbfd3157e10ae5a1fb12 

a S a Nn a W a Nn e738b63f8a5b2cb92885fd1f05, cn=Deepak Vasant Sawant 
Date: 2019.08.05 13:35:42 +05'30' 

(दि.व. सावंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय HATH: एचजीएस २०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८ 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

३. सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. 

४. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या अधिपत्त्याखालील सर्व 
कार्यालये. 

५. समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८/ आपुक), मंत्रालय, मुंबई ४००० ३२. 

११.निवड नस्ती, विश्ा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एचजीएस २०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचजीएस २०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८ 
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र. | कार्यालय पदनाम निरसित 
करावयाची पदे 
।१__ | होमगार्ड, महाराष्ट्र | स्वच्छक (ह: 
> राज्य यांचे कार्यालय, | शिपाई २१ 
३ | मुंबई ४०००३२ व सैनिक 28 
४ | त्याअंतर्गत क्षेत्रिय | चौकीदार २ 
प्‌ कार्यालये. बिग्युलर ie 
& धोबी [ee 
9 आचारी २ 
एकूण rr 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


